दिनांक ११ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत 
भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी 
सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- Io मार्च, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२२.०२.२०२३. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/बुध्दीबळ/२०२२-२३ 
दि.०३.०३.२०२३. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/३५६, दि.०८.०३.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ११ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. १ व २ मार्च, २०२३ रोजी निवड 
चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची 
यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.६३,७००/- (रुपये RAS हजार asl फक्त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक ७ ते ९ मार्च, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक ११ ते १९ 
मार्च, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक of मार्च, 2023 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त 
करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक 
खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०७ ते १९ मार्च, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-२ 


१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


प्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या Saya अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१४५९२६३२२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAMDAS oN et AL GMnT DHAL C= 
GANPAT DHUMAL sein 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र "अ” 


दिनांक ११ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्‍वर, ओडिसा येथेआयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम फुलओव्हर | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

१ | श्री. भगवान बापूराव जाधव all faa. पीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, शिवाजी नगर, 
निदेशक (सहा.इंजिनचालक) पुणे. 

२ | डॉ. नचिकेत पातुरकर, निशी गन अधिक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा 
वैद्यकिय अधिकारी सामान्य रुग्णालय, भंडारा. 

3 | श्री. संदीप मा. माने, व्यि षि कारी विद्युत उपविभाग क्र.२, सांगली. 
वरीष्ठ लिपिक 

४ | श्री. अमित ज. देवकर, होय होय | तहसिल कार्यालय, खेड, ता. खेड, जिल्हा- 
तलाठी पुणे 

५ | श्री. दिलीप वि. भगत, होय होय | दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, ब् 
स.सं.अ. भरुचा मार्ग, फोर्ट, मुंबई. 

६ | श्री. प्रसेनजीत कारलेकर होय होय । सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
कक्षअधिकारी मुंबई. 

७ | श्रीमती आशा ह. ठोंबरे all a वस्तू ब सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे, 
राज्यकर निरिक्षक 

८ | श्रोमती नम्रता नं. वेष्णव् वन्य वलि बस्तू ब सेबाकर भवन, औरंगाबाद. 
राज्यकर निरिक्षक 

९ | श्रोमती सारिका कि. सांगळे, णं lal धकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, 
अव्वल कारकून जिल्हा प्रशासकीय इमारत, शासकोय वसाहत, 

बांद्रा (पू.), मुंबई. 

१० | श्रीमती रुपाली गो. काकडे, होय होय | शिधावाटप कार्यालय, माटुंगा, मुंबई. 
शिधावाटप निरिक्षक 

११ | श्रीमती अंकिता श्री. पाटील, jae | ial पोलिस महासंचालक, कुलाबा, मुंब 
कार्यासन अधिकारी 

१२ | कु. नम्रता कृ. चोगले, हमाल होय होय । नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

१३ | श्री. राजेश र. विभुते, | ine पार्बजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, 
सहा. कक्ष अधिकारी मंत्रालय, मुंबई 
(प्रशिक्षक) 

१४ | श्री. स्वप्निल कि. भुजबळ होय । होय । तालुका कृषि अधिकारो, हवेली, पुणे. 


कृषि सहायक (व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १९ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्‍वर, ओडिसा येथेआयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. तपशील | | स्पये | 
(अ) | निवड चाचणीपूवी झालेला खर्च (टपाल व छपाई GA) | १०00 
(a) | निवड चाच 
१ । निवड चाचणीसाठी १२ घड्याळ व १२ बुध्दीबळ पट (Roo x १२५२ ) प्रमाणे ४८०० 
२ | निवड चाचणीसाठी १५ टेबल खुर्ची मांडणीसाठी खर्च. (१५५२५०५ २) ७५०० 
३ | उपस्थित राहिलेल्या असोसिएशनच्या प्रतिनिधीचे २ दिवसाचे मानधन व बुध्दीबळ ५००० 
रिझल्टसाठी संगणीकृत प्रोग्रामचे भाडे. 
४ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी यांच्या जेबण | ४५०० 
ब चहापाणी यावरील खर्च. (दोन दिवसाकरीता ६४ खेळाडू + कोच) 
(क) | प्रशिक्षण शिब 
१ | दिनांक ७ ते ९ मार्च, २०२३ या ३ (तीन दिवस) कालावधीमधील प्रशिक्षण शिबीरासाठी| ४२०० 
प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक ब खेळाडू यांच्याकरिता अल्पोपहार इत्यादीबरील होणारा 
खर्च. (१४५ १००५३) 
(ड) | साहित्य खरेदीसाठी होणारा खच. 
१ | ६ किटबॅग प्रत्येको रु. ५००/- प्रमाणे. 3000 
२ | १४ टि-शर्ट प्रत्येकी रु. ६००/- प्रमाणे. ८४०० 
३ | ६ फुलओव्हर रु. ७००/- प्रमाणे. ४२०० 
४ | १४ कॅनव्हास बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. १२००/- प्रमाणे. १६८०० 
५ | १४ जोडी पायमोजे प्रत्येको रु. १००/- प्रमाणे. १४०० 
६ | १४ नॅपकोन रु. १००/- प्रमाणे. १४०० 
७ | प्रथमोपचार ख ५०० 
८ | किरकोळ ख १००० 
एकूण खर्च :- ( रु. त्रेसष्ट हजार सातशे फक्त ) ६३,७००/- 


विवरणपत्र - क 
दिनांक ११ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्‍वर, ओडिसा येथेआयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. १ व २ मार्च, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 

। क्र. | खेळाडुचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 

१ | श्री. संदिप मारुती माने, वरिष्ठ लिपिक कारी विदयुत उपविभाग क्र.०२, सां 

२ | श्री. गजानन मोहन साठे, राज्य कर अधिव वस्तु ब सेवा कर भवन, सोलापुर 

३ । श्री. धनंजय गोरख बोराडे, राज्य कर अधिव ART व सेवा कर भवन,सोलापुर 

४ | श्री. अमित जनार्दन देवकर, तलाटं तहसिल कार्यालय खेड, तालुका खेड, जिल्हा- पुणे 

५ | श्री. विजयकुमार श्या. झंवर, संकल्पचित्र पथक, सिव प, प्लॉट क्र.१३, नागपूर 
उपविभागीय अभियंता 

६ | St. इरेश हेमंत पाटील, प्राथमिक आरोग्य केंद्र,जशिराबाद,ता.जि.जळगांव 
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ 

७ । श्री. राहल अशोक जाधव, निदेशक शासकोय अभियांत्रिको महाविदयालय,कराड 

८ | श्री. भगवान अमर भोई, लिपिक नियंत्रक शिधावाटप कार्यालय, मुंब 

९ | श्री. शिवाजी दादा दरेकर, कक्षसेबक अधिष्ठाता यांचे कार्यालय,सर ज.जी.समुह रुग्णालय,मुंब 

१० | att. सुरेंद्र मिशावे, कनिष्ठ लिपिक अधिष्ठाता यांचे कार्यालय,सर ज.जी.समुह रुग्णालय,मुंब 

११ | श्री. बापू दादासाहेब सोनवणे, शिपाई सहायक संचालक, शासकोय लेखन, छत्रपती संभाजी नगर! 

१२ | at. संदिप रा. पाटिल, लिपिक टंकलेखक उदयोग,उर्जा ब कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१३ | att. विजय सुदाम महाजन, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागपूर (ग्रामीण), 
मोटार वाहन निरिक्षक पोलीस मुख्यालय, नागपूर. 

१४ | श्री. हर्षल प्र. चोधरी, सहा. कक्ष अधिव अन्न व नागरी पुरबठा,ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 

१५ | श्री. संदिप प्रभाकर धुरी,गणित चित्र निदेशक यागिक प्रशिक्षण संस्था,वेंगुर्ला, जिल्हा.सिंधुदूर्ग. 

१६ | श्री. आकाश बापू ससे, लेखा लिपिक संचालनालय,लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

१७ | श्री. राजेश र. विभुते, सहायक कक्ष अधिव Tash आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंब 

१८ | श्री. रामचंद्र ब. पाटिल, सहा. कक्ष अधिव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९ | St. प्रदिप जानू यादव,सहा. शिधावाटप अधिकारी | शिधावाटप कार्यालय क्र.१९ अ,शिवाजी पार्क, मुंबई. 

२० | श्री. नचिकेत अनंत पाचुरकर,वैदयकोय अधिक्षक | उपजिल्हा रुग्णालय,साकोली,जिल्हा भंडारा. 

२१ | श्री. स्वप्निल किसनराव भुजबळ,कृषि सहायक । तालुका कृषि अधिकारी,हवेली,पुणे. 

२२ | श्री. देवराव बाबुराव सरकुंडे,लिपिक टंकलेखक | विधी व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२३ | श्री. प्रसेनजीत कारलेकर,कक्ष अधिव सहकार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२४ | श्री. सतीश वा. अलगुर, शाखा अभियंता पावेजनिक बांधकाम विभाग 

२५ | att. दिलीप वि. भगत, सहा. संशोधन अधिव ्शनिका विभाग,फोर्ट,मुंबई. 

२६ । श्री. स्वप्न प चोधरी, लिपिक टंकलेखक | शासन मुद्रण लेखन साम्रगी,संचालनालय,मुंबई. 

२७ | श्री. Wear चं. माने, लिपिक टंकलेखक शासन मुद्रण लेखन साम्रगी,संचालनालय,मुंबई. 

२८ | at. प्रेमानंद ज्ञा. सोनकवडे,कक्ष अधिव Tash आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९ | श्रो. भगवान बा. जाधव, निदेशक पीओईपी तंत्रज्ञान विदयापीठ, पुणे 

३० | श्री. समीर दि.पालकर, कक्ष अधिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३१ | श्री. हे.स. पाठक, अवर सचिव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


श्री. पंढरौनाथ म. यादव, राज्यकर निरिक्षक 


वस्तू ब सेवा कर कार्यालय, औरंगाब 


३३ | श्री. निखिल दहिफळकर,राज्यकर निरिक्षक वस्तू ब सेवा कर कार्यालय, औरंगाब 

३४ | श्री. शिवाजी महादेव व्हरकट,वैज्ञानिक सहायक । प्रा.न्या.वै.प्रयोगशाळा, नाशिक 

३५ | श्री. भाग्येश ल. जावळे, सहा. कक्ष अधिव उद्योग, उर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३६ | श्री. अक्षय बाळासो खाडे, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेबाकर,माझगाव,मुंबई. 

३७ | St. मनोज परशुराम सावंत, वरिष्ठ लिपिक पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी 

३८ | श्री. प्रदिप चंद्रकांत बोराडे, लिपिक पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी 

३९ | श्री. मंदार मनोहर पाटिल, कनिष्ठ लघुलेखक लेखा व कोषागरे कार्यालय,मुंब 

४० | श्री. सचिन वाघमारे, शिप भूमापक अधिकारी, अंधेरी. 

४१ । श्री. प्रमोद क. मैलारी, वरिष्ठ लिपीव कार्यकारी अभियंता, भोमा विकास विभाग, सोलापूर. 

४२ | श्री. गौरीशंकर गु. हुल्ले, कनिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता, भीमा विकास विभाग, सोलापूर. 

४३ | श्री. विजयकुमार लहाने, सह सचिव पावेजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४४ | श्री. प्रशांक ना. कानगुडे, सहा. कक्ष अधिव उद्योग, उर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४५ | श्री. उमेश राठोड, कक्ष अधिव पार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४६ । श्री. श्रोकांत श. दराडे, सहा. संशोधन अधिव निका विभाग, फोर्ट, मुंबई. 

४७ | श्री. सुरज सो. थोरबोले, लिपीव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४८ | श्रीमती सारिका कि. सांगळे, अव्वल कारकून धकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, जिल्हा 
प्रशासकीय इमारत, शासकोय वसाहत, बांद्रा (पू.), मुंबई. 

४९ | श्रीमती अंकिता श्री. पाटील, कार्यासन अधिकारी | पोलिस महासंचालक, कुलाबा, मुंब् 

५० | श्रीमती आशा ह. ठोंबरे, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेबाकर भवन, येरबडा, पुणे, 

५१ | श्रीमती वैशाली अ. कळासरे, गृहपाल सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, औरंगाबाद. 

५२ | श्रीमती नम्रता नं. वैष्णव, राज्यकर निरिक्षक वस्तू ब सेवाकर भवन, औरंगाबाद. 

५३ | श्रीमती aoa अ. आखाडे, स.अ.श्रेणी-२ | पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर. 

५४ | श्रीमती स्नेहल आ. पाडळे, हमाल नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

५५ श्रीमती उषा लळीत, उपविभागीय अभियंता सावैजनिक बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 

५६ | श्रीमती रुपाली गो. काकडे, शिधावाटप निरिक्षक | शिधावाटप कार्यालय, माटुंगा, मुंबई. 

५७ । कु. नम्रता कृ. चोगले, हमाल नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

५८ | कु. अनिता काळे, सहा. लेखाधिव प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय, 
पुणे. 

५९ | श्रीमती नग्नता निरभवणे, सहा. कक्ष अधि शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

go | श्रीमती काजल म. सरवदे, सहा. अभियंता श्रे-२ । सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 

६१ | श्रीमती कल्पना जाधव, शिप नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६२ | श्रीमती उमा सु. चोके, सहा. कक्ष अधिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६३ | श्रीमती अपर्णा जाधव, सहा. कक्ष अधिव वधी ब न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६४ | श्रीमती मंगल नाखवा, कक्ष अधिव पार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 
DN: CN = RAMDAS GANPAT DHUMAL, C = IN, S 


ee rte a ae 
G U i 
ANPAT ५७0५000 


( रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


